केंद्र पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या योजनेची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी मा.मुख्य सचिव 
यांच्या अध्यक्षतेखाली “राज्यस्तरीय समिती” 
व सचिव, महिला व बाल विकास विभाग 
यांच्या अध्यक्षतेखाली “प्रकल्प व्यवस्थापन 
समिती” गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग. 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३०७/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- १३ ऑक्टोबर, २०२३. 


संदर्भ: १) सह सचिव, केंद्रीय महिळा व बाळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे अर्धशासकीय पत्र 
क्र.//५/-२३/१/२०२१-॥////, दि.१४.०७.२०२२ व त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचना, 
२) शासन परिपत्रक, महिळा व बाळ विकास विभाग, क्रमांक-संकीर्ण २०१३/ प्र.क्र.३०७/का.२, 
दि.०३.०१.२०२३. 


प्रस्तावना: 

केंद्र शासन पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या योजनेच्या केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.१ येथील 
दि.१४.०७.२०२३ च्या पत्रान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.२ येथील दि.०३.०१.२०२३ 
च्या शासन परिपत्रकान्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. 
सदर मार्गदर्शक सूचनानुसार राज्य शासनासोबत योजनेच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा 
घेण्यासाठी आणि गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या 
सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक “सर्वोच्च समिती” (Apex Committee) गठीत करण्यात आली आहे. 

केंद्र शासनाच्या “मिशन शक्‍ती” या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन, सदर योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी, योजनांचे संनियंत्रण करण्यासाठी तसेच, योजनांच्या विविध घटकांतर्गत 
राज्यासाठी वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्यासाठी मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 
“राज्यस्तरीय समिती” तसेच, केंद्र शासनाच्या प्रकल्प मंजूरी मंडळाप्रमाणे राज्यस्तरावर सचिव, महिला 
व बाल विकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली Fars शक्‍ती अंतर्गत “प्रकल्प व्यवस्थापन समिती” गठीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या “मिशन शक्‍ती” या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन, सदर योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी, योजनांचे संनियंत्रण करण्यासाठी तसेच, योजनांच्या विविध घटकांतर्गत 
राज्यासाठी वार्षिक कृती आराखड्यास मंजूरी देण्यासाठी मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 
पुढीलप्रमाणे “राज्यस्तरीय समिती” गठीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३०७/कार्या-२, 


“Par aad” अंतर्गत राज्यस्तरीय समिती:- 


अ.क्र पदनाम पद 

।_१_। मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 

२ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई | सदस्य 

३ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

४ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, | सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 

५ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, | सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 

६ । अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,। सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 

७ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, | सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 

८ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, | सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 

९ । अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता। सदस्य 
व नाविन्यता विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

| qo | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, सदस्य 

lan १ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) सदस्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आदिवासी विकास विभाग, | सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 

१३ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व विशोष सहाय्य | सदस्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४ । अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, | सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 

१५ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, | सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 

१६ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, | सदस्य 
मुंबई 

१७ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, | सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 

१८ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, इतर मागास बहुजन Hou | सदस्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३०७/कार्या-२, 


१९ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, | सदस्य 
मुंबई 

२० | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय | सदस्य 
विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१ । अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, | सदस्य 
मुंबई 

२२ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, | सदस्य 
मुंबई 

२३ | आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य सदस्य 
अभियान, मुंबई 

२४ | आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई सदस्य 

२५ । संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे सदस्य 

२६ | समितीने नियुक्‍त केलेले इतर सदस्य सदस्य 

२७ | आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे सदस्य सचिव 


सदर समितीची बैठक वर्षातून किमान दोन वेळा आयोजित करण्यात येईल. 


२. “far शक्‍ती” अंतर्गत संबंधित घटक योजनांसाठी स्वयंसेवी संस्थाकडून प्राप्त प्रस्तावांची 
छाननी करुन केंद्र शासनाच्या प्रकल्प मंजूरी मंडळाच्या (PAB) मान्यतेसाठी शिफारस करणे तसेच, मिशन 
शक्‍ती योजनेच्या वार्षिक कृती आराखडा तयार करुन मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळीळ राज्यस्तरीय 
समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करणे. याकरिता केंद्र शासनाच्या प्रकल्प मंजूरी मंडळाप्रमाणे राज्यस्तरावर 
सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे मिशन शक्‍ती अंतर्गत “प्रकल्प 
व्यवस्थापन समिती” स्थापन करण्यात येत आहे. 

“मिशन शक्‍ती” अंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन समिती:- 


अ.क्र पदनाम पद 

कि सचिव, महिला बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 
२ | आयुक्त, एकात्मिक सेवा योजना प्रकल्प, नवी मुंबई सदस्य 
३ | आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे सदस्य 
४ ।सह सचिव, महिला बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
५ | उपसचिव, महिला बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
६ | सह सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

सह सचिव/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

सह सचिव/उप सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

सह सचिव/उप सचिव, कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
| ao | ० | सह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३०७/कार्या-२, 


११ । सह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

१२ | सह सचिव/उप सचिव, Heres विकास व उद्योजकता व नाविन्यता सदस्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३ | उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास, पुणे सदस्य सचिव 


सदर समितीच्या बैठका वेळोवेळी आवइ्यकतेनुसार घेण्यात येतील. 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०१३१६०९४१९३३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND 
Pp R A S A D V | N AYA K R A O CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=83b8be9eb843dd6eccbd6aa4f9eecdOb5f7aca67ff32b2eef7b 
9ed2d85ab9442, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
K U L KA R N | serialNumber=7D19730DDF785210D50C28934B75E9B7B4F5D06B618 
1CF1901CE3E48EC9E3985, cn=PRASAD VINAYAKRAO KULKARNI 
Date: 2023.10.13 16:14:16 +05'30' 


(प्र.वि.कुलकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई, 
५. मा.सभापती/उपसभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
७. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
८. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१०.सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय मुंबई, 
११.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
१४.विभागीय आयुक्‍त (सर्व) , 
१५.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१६.आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई, 
१७.व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई, 
१८. जिल्हाधिकारी (सवी, 
१९.महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३०७/कार्या-२, 


२०.महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
२१.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
२२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२३.सह सचिव, उपसचिव, अवर सचिव महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२४.सर्व सह आयुक्‍त/उप आयुक्‍त / विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 
२५.सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिळा व बाळ विकास, 
२६.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
२७.महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने), 
२८. निवड नस्ती, कार्यासन-२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


